श्रीमती पूनम सुहास खटावकर, कृषि उप 
संचालक, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
गोंदिया यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१८/प्र.क्र.१८८(१)/१५ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: ३१ ऑगस्ट, २०१८. 

शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) (दोन) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 
मंजुरीने विभागातील महाराष्ट्र कृषि अधिकारी, गट-अ (ग्रेड वेतन - रू. ५४००) संवर्गातील श्रीमती पूनम सु. 
खटावकर, यांची पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 


श्रीमती पूनम सुहास खटावकर, कृषि 
5 उपसंचालक, जिल्हा अधिक्षक कृषि 
अधिकारी, गोंदिया 


प्रकल्प उपसंचालक (आत्म), पुणे. 
(रिक्‍त पदी) 


२. उपरोक्त अधिका-याने नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजु व्हावे व तसा अहवाल आयुक्त (कृषि ), 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 
३. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९०११११०३३८७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SUAriV Sambhaji Wek sets tort 


icult 
‘ment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=d02297f9b5e889636956e39bfaedea | 12e908c0e9a7 


D h a p a t e e572d4190f9709a817f51, cn=Sugriv Sambhaji Dhapate 
Date: 2018.09.01 11:12:21 +05'30° 
(सु. सं. धपाटे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव. 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१८/प्र.क्र.१८८(१)/१५ओ 


२. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. मा. अ.मु.स ( कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
९. संबंधित विभागीय आयुक्‍त ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

१०.संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक/जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
११.कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१२.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

१३. संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

१४. निवड नस्ती /१५ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


